RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 
Reg . No.MH /MR /South - 339 /2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक १३२ ] 


मंगळवार , मार्च ४ , २०१४ / फाल्गुन १३, शके १९ ३५ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ मार्च २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६. 

क्रमांक एडीएल -११०३ / प्र. क्र . ६६४ / पुनर्बाधणी-१८ / गृनिभू. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ चे कलम 
४१ (१) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून देवपूर, ता. धुळे, जि . धुळे येथील खालील तक्त्यात नमूद जमीन नाशिक 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , अल्प उत्पन्न गट , मध्यम उत्पन्न गट व उच्च उत्पन्न गट यासाठी गृहनिर्माण 
योजनेकरिता महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या अंतिम अधिसूचनेद्वारे संपादित केली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियमातील कलम ४२ ते ४९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून सदर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभरित्या पार पाडण्यासाठी या अधिसूचनेद्वारे उप विभागीय अधिकारी, धुळे , भाग धुळे यांना 
सदर भूसंपादनाच्या अनुषंगाने खालील कर्तव्ये पार पाडण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

(१ ) मौ. देवपूर, ता . धुळे , जि . धुळे येथील खालील तक्त्यात नमूद जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे आवश्यक ती कार्यवाही करून 
दूर करण्यात येऊन जागेचा निर्वेध ताबा घेऊन मुख्य अधिकारी, नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना देणे. 


भाग चार - ब - ३२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च ४, २०१४ / फाल्गुन १३, शके १९ ३५ 


अ . क्र . 


मौजे 


सर्व्हे क्रमांक 


क्षेत्र ( हे. ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
देवपूर , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 


१ 


८०/५ 


०.४८ 


८०/६ 


०.४८ 


८० / ७-५ 


१.४४ 


८५ / अ 


०.६१ 


८५ / १ ब 


०.६० 


८५ / क 


०.५ ९ 


( २) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ चे कलम ४४(२ ) नुसार प्रथम सदर जमिनीच्या जमीनधारकांबरोबर 
जमिनीच्या मोबदल्यात वाटाघाटी करून मोबदला निश्चित करणे . 

( ३) उपरोक्त दोन नुसार वाटाघाटीनुसार जमिनीचा मोबदला निश्चित होऊ न शकल्यास, म्हाडा कायदा कमल ४४ (३) नुसार विहित 
केलेल्या पद्धतीने जमिनीचा मोबदला निश्चित करण्याची कार्यवाही करणे. 

( ४ ) उपरोक्त ( २) अथवा ( ३) अन्वये निश्चित होणारा मोबदला रक्कम , नाशिक मंडळाकडून प्राप्त करून घेऊन संबंधित जमीन 
मालकांना अदा करणे. 

( ५ ) उपरोक्त जमिनींचे आवश्यक त्या महसुली अभिलेख सदरी, नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे नाव कब्जेदार / मालक 
म्हणून दाखल करणे. 

( ६ ) सदर भूसंपादनाशी निगडीत अन्य आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करणे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सह सचिव . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मार्च ४ , २०१४ / फाल्गुन १३, शके १९ ३५ 

गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ मार्च २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६. 

क्रमांक एडीएल-११०३ /प्र. क्र . ६६४ / पुनर्बाधणी -१८ / गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ चे कलम 
४१ ( १) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून देवपूर, ता. धुळे, जि . धुळे येथील खालील तक्त्यात नमूद जमीन नाशिक 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , अल्प उत्पन्न गट , मध्यम उत्पन्न गट व उच्च उत्पन्न गट यासाठी गृहनिर्माण 
योजनेकरिता महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या अंतिम अधिसूचनेद्वारे संपादित केली आहे 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियमातील कलम ४२ ते ४ ९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून सदर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभरित्या पार पाडण्यासाठी या अधिसूचनेद्वारे उप विभागीय अधिकारी , धुळे, भाग धुळे यांना 
सदर भूसंपादनाच्या अनुषंगाने खालील कर्तव्ये पार पाडण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

( १) मौ . देवपूर , ता . धुळे , जि . धुळे येथील खालील तक्त्यात नमूद जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे आवश्यक ती कार्यवाही करून 
दूर करण्यात येऊन जागेचा निर्वेध ताबा घेऊन मुख्य अधिकारी , नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना देणे. 

मौजे सर्व्हे क्रमांक 

क्षेत्र ( हे .) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
देवपूर , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 


अ . क्र . 


१ 


८३/ १ अ 


३.६४ 


८३/ १ ब 


०.८१ 


८३/२ 


१.५७ 


८३/३ 


०.६८ 


८४ 


२.२१ 


. 


( २ ) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ चे कलम ४४ ( २) नुसार प्रथम सदर जमिनीच्या जमीनधारकांबरोबर 
जमिनीच्या मोबदल्यात वाटाघाटी करून मोबदला निश्चित करणे. 

( ३) उपरोक्त दोन नुसार वाटाघाटीनुसार जमिनीचा मोबदला निश्चित होऊ न शकल्यास, म्हाडा कायदा कमल ४४ (३) नुसार विहित 
केलेल्या पद्धतीने जमिनीचा मोबदला निश्चित करण्याची कार्यवाही करणे. 

( ४ ) उपरोक्त ( २) अथवा ( ३ ) अन्वये निश्चित होणारा मोबदला रक्कम , नाशिक मंडळाकडून प्राप्त करून घेऊन संबंधित जमीन 
मालकांना अदा करणे. 

( ५ ) उपरोक्त जमिनींचे आवश्यक त्या महसुली अभिलेख सदरी , नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे नाव कब्जेदार / मालक 
म्हणून दाखल करणे. 

( ६ ) सदर भूसंपादनाशी निगडीत अन्य आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करणे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सह सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


